गोरेगांव, मुंबई येथे नागरी दहशतवाद 
विरोधी प्रशिक्षण केंद्र (Urban Counter 
Terrorism Training Centre) स्थापन 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बांधणी-१३०/पोल-५अ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०१४ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-आयएसएस-१००९/प्र.क्र.८४/विशा-४, दिनांक २ एप्रिल, 
२००९ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २००९ 
३) विशोष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई यांचे क्रमांक-फोर्स 
वन/प.शा./अ.का.ट्रे.सेंटर/०९/२९/११८, दिनांक 3 ऑगस्ट, २००९ 
४) fears पोळीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई यांचे क्रमांक-फोर्स 
वन/प.शा./अ.का.ट्रे.सेंटर/०९, दिनांक २८ जुळे, 2099 
५) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे क्रमांक-पोमसं/२६-ब/प्रशिक्षण/पुणे ग्रा/३०/३०/२०११, 
दिनांक १३ जुले, २०१२ 
६) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई यांचे क्रमांक-फोर्स वन/आशा/अ.का.द्रे.सें./ 
२११२/१३, दिनांक २ जुले, २०१३ 
प्रस्तावना : 
मुंबई शहरासारख्या नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर इत्यादी मोठया शहरात 
अतिरेकी दहडातवादी हल्ले, त्यांच्या हालचाली / कारवाया वाढत असल्याचे निदर्शनास येत 
असल्याने, त्याला प्रतिबंध करण्याच्या व आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाकडून पोलीस 
दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्याकरिता राज्याची सुरक्षा वाढविण्यासाठी अनेक 
पाऊले उचलण्यात आली आहेत. याच दृष्टीकोनातून “फोर्स वन” या विशेष कमांडो पथकाची 
निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच राज्य पोलीस दलातील आयुक्तालयात व जिल्हा पोलीस 
दलात जलद प्रतिसाद पथके (01) निर्माण करण्यात येत आहेत. एकंदरीत महाराष्ट्रात विशोषत: 
नागरी भागातील दहशतवादी हल्ल्यांस अतिजलद गतीने प्रत्त्युतर देण्यासाठी तसचे राज्यात सर्वत्र 
तयार करण्यात येणाऱ्या कमांडो पथकातील कमांडोना भरतीपूर्व प्रशिक्षण (Induction Training), 
सेवांतर्गत प्रशिक्षण (In Service Training) तसेच उजळणी प्रशिक्षण (Refresher Course) 
देण्याकरिता एक कायमस्वरुपी स्वतंत्र अशा अत्याधुनिक विशेष प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बांधणी-१३०/पोल-५अ 


करण्याची आव्यकता निर्माण झालेली आहे. त्यासाठी राज्यात नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण 
केंद्राची निर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी, राज्याची सुरक्षा 

वाढविण्यासाठी मुंबई हहर येथील आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पूर्व) येथील सर्वे नं.१४-ब व १४-क, 

सी.टी.एस. नं.२५८ मधीळ ३,९९,०४७ चौरस मीटर (९८.६ एकर) इतक्या जागेवर "नागरी 

दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र (Urban Counter Terrorism Training Centre)" स्थापन 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू प्रशिक्षण केंद्राचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल. 

२. नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्रामधील नेमणूक व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे राहतील. 

१) सदर प्रशिक्षण केंद्र हे फोर्स वन व जलद प्रतिसाद पथकातील कमांडोना प्रशिक्षण देण्याचे 
काम करतील. 

२) सदर प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख म्हणून अपर पोलीस अधिक्षक दर्जाचे अधिकारी असतील आणि 
ते विशोष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन यांच्या अधिपत्याखाली कामकाज करतील. 

३) सदर प्रशिक्षण केंद्राच्या आर्थिक बाबीसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी या केंद्राच्या पोळीस 
अधिक्षकांना “कार्यालय प्रमुख” व एका पोळीस उपअधिक्षकांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येईल. 

४) या केंद्रामधील अधिकारी / अंमलदारांची निवड, नेमणूक, प्रतिनियुक्ती, कार्यप्रणाली, 
प्रशिक्षण व इतर शिस्त, सेवाविषयक बाबी पोलीस महासंचालक, मुंबई हे ठरवतील. 

५) सदर केंद्रामध्ये अत्याधुनिक शास्त्रासत्रांचे व स्फोटकांविषयी ज्ञान असळेले तसेच डीडीआय 
कोर्स Hoe अधिकारी / कर्मचारी असतील. तसेच N.S.G., PARA Commando, ARMY 
तसेच राज्य पोलीस दलातील व राज्य राखीव पोलीस दलातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
प्रतिनियुक्तीवर dae जाईल. त्याचप्रमाणे गैरवर्तणूक व गैरशिस्तीचे प्रकरण उद्भवणारे 
अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांचे मूळ घटकात पाठविले जाईल. 

६) कार्यालयीन, वैद्यकिय, मेस मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन व भत्ते देण्यात 
येतील. 

७ या व्यतिरिक्त नक्षलग्रस्त भागामध्ये नेमणुकीस असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना जे विम्याचे 
संरक्षण दिले जाते, ते या केंद्रामधील वरील नमूद अ.क्र.४ मधीळ पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना देय राहिल. 

३. गृह विभागाच्या दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये नागरी दहशतवाद 

विरोधी प्रशिक्षण केंद्रासाठी ४४ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून, २०५५-पोलीस, (००)(०१) 

संचालन व प्रशासन, (००)(०१) पोलीस निरीक्षणालय (२०५५ 0098) (दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाली 

आवर्ती खर्च व अनावर्ती खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या पदांचा प्रशिक्षण केंद्रासाठी लगेच 
वापर करता येईल BAM टप्प्यावर ही पदभरतीची कार्यवाही त्वरित करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बांधणी-१३०/पोल-५अ 


४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-७४/१३/व्यय-७, दिनांक 
५ मार्च २०१३ आणि अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-३७९/२०१३/व्यय-७, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१०१३०१५९९५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji 


S hivaji Sampatrao Patankar 
DN: CN = Shivaji Sampatrao 
Patankar, C = IN, S = 
Sam pat rao ती O = Government Of 
Patankar Date: 2014.02.10 15:12:10 +0530 
शिवाजी पाटणकर 


शासनाचे उपसचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१३.कक्ष अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती / पोल-५अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


